एपीजे हाऊस, faa वाच्छा रोड, चर्चगेट 
येथे तिसरा मजला, पाचवा व सहावा 
मजल्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील 
न्यायालये, मुंबई व सहकारी न्यायालये 
क्रमांक १ ते ४, मुंबई या कार्यालयासाठी 
अग्नीसूचक यंत्रणा स्थापित करण्यासाठी 
प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.9९/२२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ३ ऑक्टोबर, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालये, मुंबई व सहकार न्यायालये क्रमांक १ ते ४, मुंबई 
या कार्यालयांकरीता एपीजे हाऊस, FOAM वाच्छा रोड, चर्चगेट येथे तिसरा मजला, पाचवा व सहावा 
मजला मिळून १४६६०.१५ वर्ग फूट इतकी जागा भाडेतत्वावर घेण्यात आलेली आहे. या कार्यालयासाठी 
अग्नीसूचक यंत्रणा स्थापित करण्यासाठी प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता देण्याबाबत कार्यकारी अभियंता, 
दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर 
अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालये, मुंबई व सहकार न्यायालये क्रमांक १ ते ४, मुंबई 
या कार्यालयांकरीता एपीजे हाऊस, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट येथे तिसरा मजला, पाचवा व सहावा 
मजला मिळून १४६६०.१५ वर्ग फूट इतकी जागा भाडेतत्वावर घेण्यात आलेली आहे. या कार्यालयासाठी 
अग्नीसूचक यंत्रणा स्थापित करण्यासाठी प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता देण्याबाबत कार्यकारी अभियंता, 
दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रु. ७,६०,९०५/- (रुपये सात लक्ष साठ हजार 
नऊडी पाच फक्‍त) चे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता 
देण्याची विनंती निबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकार अपील न्यायालय, मुंबई यांनी केली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालये, मुंबई व सहकार न्यायालये क्रमांक १ ते ४, मुंबई 
या कार्यालयांकरीता एपीजे हाऊस, AM वाच्छा रोड, चर्चगेट येथे १४६६०.१५ चौ. फुट जागेत 
अग्नीसूचक यंत्रणा स्थापित करण्यासाठी रु. ७,६०,९०५/- (रुपये सात लक्ष साठ हजार नऊशे पाच 
फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता देण्यात येत आहे. 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार 
प्रशासनिक विभागांना गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) वर वस्तु व सेवांची खरेदी करणे बंधनकारक 
करण्यात आले आहे. त्यामुळे AGeM वर अग्निसूचक यंत्रणा खरेदी करावी. 

उपरोक्त प्रस्तावासोबत जोडलेले अंदाजपत्रक व आराखडे कार्यकारी अभियंता, दक्षिण 
मुंबई विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी साक्षांकित केले आहेत. 
सदर खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७९/२२-स 


मागणी क्र. व्ही-२, 
मुख्य/गौण/उपशिर्ष २४२५, सहकार,००१-संचालन व प्रशासन 
(०१) (०९) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय (२४२५ ०१०२) 
(योजनेतर) (दत्तमत) 
१३ कार्यालयीन खर्च 
सदर ana निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५२/इमा-२, 
दि. २.०८.२०१८ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४२२/व्यय-२, दि. २६.०९.२०१८ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या बेवसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८१००३१७५०४१०१०२ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Deepak Sh ivaj irao Deon a La 30 0 S= 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
D e $ ai OU = Cooperation Marketing Textile Department 
Date: 2018.10.03 17:56:58 +05'30' 


(दि. शि. देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. राज्यमंत्री, (सहकार), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

४. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई, 

५. निबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई, 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई, 

७. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८. मुख्य अभियंता, (सा.बा.), प्रादेशिक विभाग, मुंबई, 

९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, इलाखा शहर, मुंबई, 
१०.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इलाखा EX, मुंबई, 
११.कार्यकारी अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
१२.उपसचिव, कार्यासन (५-स) व (१२-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई, 

१४.कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई 
१५.अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६.निवड नस्ती (२२-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


